बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी बाल न्याय संगणकीय 
प्रणाली (Juvenile Justice Information 
System) तयार करण्याच्या महाऑनलाईनच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ICPS-209¢/ प्र.क्र. ३११/ का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- २० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- 

१. बाल न्याय(मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम,२०१५. 

२. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय(मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम,२०१८. 

३. महाऑनलाईन लि. यांचा १५ मे, २०१९ रोजीच्या ईमेलद्वारे सादर प्रस्ताव 
प्रस्तावना :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या सनियंत्रणासाठी 
मा.न्यायमुर्ती,उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली बाल न्याय समिती गठीत कऱण्यात आली आहे. 
मा.उच्च न्यायालयांतर्गत गठीत बाल न्याय समितीने बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समग्र संगणकीय प्रणाली विकसीत करण्याची सूचना शासनास 
केली होती. त्यानुसार बाल न्याय अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सर्व कामकाज 
ऑनलाईन करणे, माहिती संकलित करणे, माहितीचे सनियंत्रण करण्यासाठी महाऑनलाईनच्या संदर्भ 
क्र. 3 वरील बाल न्याय संगणक प्रणाली / Juvenile Justice Information System (JJIS) तयार 
करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.. 


शासन निर्णय :- 

बाल न्याय अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सर्व कामकाज ऑनलाईन करणे, 
माहिती संकलित करणे, माहितीचे सनियंत्रण करण्यासाठी महाऑनलाईनच्या संदर्भ क्र. ३ अन्वये बाल 
न्याय संगणक प्रणाली / Juvenile Justice Information System (JJIS) तयार करण्यासाठी सादर 
केलेल्या पुढील प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बाब रक्‍कम (रुपये) 
as. | , Software Development १,१५,७९,८९४ 
२. Software maintenance first year 32,30,642 
3. Software maintenance Second year ३२,३०,६५२ 
९. Application Hosting Cost (DC +DR) १,७६,५९४ 
५. Application Hosting Cost (DC) ८७,१४५ 
६. SMS Cost (For 1 Lakh SMS) 94,000 
एकुण १,८३,१९,९३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ।|८25-२०१८/ प्र.क्र. ३११/ का-८ 


२. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०८१८११४८५६३७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VARUDKAR 
MAHESH 

ASHOKRAQ cece 

(महेश वरूडकर) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


6९90१ 


१. मा. राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई. 

४. मा. सभापती/ उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

६. मा.मंत्री(मवबा वि) / राज्यमंत्री (म व बा वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 

११. महाप्रबंधक, उप लोकायुक्त व लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१२. महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१४. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे. 

१५.सर्व निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर/ औरंगाबाद 

१६. सर्व जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय. 

१७. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई /नागपूर /औरंगाबाद. 

१८.सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाळ SEH संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 

१९. सर्व सह/उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२०. सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

२१. सर्व बाल न्याय मंडळ/बाळ कल्याण समिती. 

२२.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 

२३. निवड नस्ती / का.०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


